महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ यांच्या आस्थापनेवर अधीक्षक 
अभियंता यांची ७ पदे प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएचसी १२१५/प्र.क्र.५७५/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०१६. 


वाचा- 
१) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाचे पत्र क्र.पीएचसी/ईबी/३४७८/ 
२०१५, दिनांक १६.१२.२०१५. 


प्रस्तावना - 

राज्यात पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मिळून २,२१,६८७ असे मंजूर संख्याबळ आहे. मंजूर 
संख्याबळाच्या तुलनेत त्यांच्यासाठी उपलब्ध निवासस्थानांची संख्या तुलनेत फार कमी आहे. त्यामुळे 
मोठ्या प्रमाणात पोलीसांसाठी निवासस्थाने बांधणे आवश्‍यक आहे. 

उपरोक्त उद्दीष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळावर 
सोपविण्यात आलेली आहे. पोलीस विभागाच्या ५० निवासस्थाने किंवा त्यापेक्षा अधिक निवासस्थानांची 
निवासी इमारतीचे प्रकल्प आणि yoo चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ बांधकाम असणाऱ्या 
प्रशासकीय इमारतींची कामे WS गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहेत. 
पोलीसांसाठी निवासस्थाने बांधण्याबाबत बृहत आराखडा (मास्टर प्लॅन) तयार करण्याचे काम पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडून करण्यात येत आहे. याकरिता महामंडळास मनुष्यबळाची 
नितांत आवश्‍यकता असून महामंडळावर ७ अधीक्षक अभियंत्यांची पदे प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यात पोलीसांसाठी मोठ्या प्रमाणात निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दीष्ट्य पूर्ण करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास असलेली मनुष्यबळाची आवश्‍यकता लक्षात 
घेता अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील ७ पदे महामंडळाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यास व 
सदरहू पदे प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. अधीक्षक अभियंता 
या संवर्गातील ७ पदे कायमस्वरुपी नसून कामे चाळू असेपर्यंतच राहणार असून ती सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून प्रतिनियुक्तीने घेण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएचसी १२१५/प्र.क्र.१७५/पोळल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१११११३०४२४८६२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Deepak 

Uttamrao Pokale 

Date: 2016.11.11 13:06:23 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 


eo (२ ७ —& 


मुंबई. 


. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


